दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील 
कलम ७२ नुसार गठीत करावयाच्या 
जिल्हास्तरीय समिती गठीत होईपर्यंत 
दि.२३.०९.१९९९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
गठीत समित्यांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.:-दिव्यांग-२०२०/प्र.क्र.८४/दि.क.२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - Yoo 032 
दिनांक: -०१.०२.२०२१ 


वाचा:- 9) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
२) समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय क्र.इडीडी-१०९९/ 
प्र.क्र.३१८/ सुधार-२, दि.२३.०९.१९९९ 
३) आयुक्‍त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.दिकआ/प्र-७/दिव्यांग कायदा २०१६/ 
अंमलबजावणी/२०२०-२१/१७०२२, दि.२५.११.२०२० रोजीचे पत्र. 


शासन परिपत्रक:- 

अपंग व्यक्‍ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ ची 
अंमलबजावणी करण्याकरीता संदर्भाधीन क्र.०२ येथिल शासन निर्णयान्वये संबंधीत जिल्हाधिकारी 
यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दिव्यांग समिती गठनास मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि 
सद्यस्थितीत दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०२ नुसार यापुर्वीचा अपंग व्यक्‍ती 
(समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ निरसित करण्यात आला आहे. 
त्यामुळे केंद्र शासनाने नव्याने लागू केलेल्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम 
७२ नुसार जिल्हास्तरावर समितीची रचना होईपर्यंत किंवा शासनस्तरावरुन पुढील आदेश होईपर्यंत, 
दि.२३.०९.१९९९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्थापित जिल्हा दिव्यांग समित्यांना मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 

सदर समित्यांव्दारे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ ची अंमलबजावणी करणे, तसेच 
दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणार्थ योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे व त्याचे संनियंत्रण करणे 
इत्यादी कामकाज करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदर समितीबाबतच्या अटी व शर्ती 
पुर्वीच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथिळ शासन निर्णयाप्रमाणे राहतील. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः दिव्यांग-२०२०/प्र.क्र.८४/दि.क.२ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेताक २०२१०२०११५४५५१४४२२ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


signed by Sunil Anandrao Kamble 


ra, ou=Social Justice 
, postalCode=400032, 


. Di 

Sunil Anandrao ° 

A 

st: 
2. 14d98f0f2a5fda1 19d3880861fa4911435 

Ka aa b | e 40ba0120931ac686b1 2bc7, cn=Sunil Anandrao Kamble 
Date: 2021.02.01 15:50:57 +05'30° 


(सुनिल कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


मा. मुख्यमंत्राचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई. 


३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा.मंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई 


. मा.राज्यमंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई 

. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद , विधानमंडळ, मुंबई. 
. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अ.मु.स./प्र.स/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 

ळ्‌ 


आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 


१०.आयुकक्‍्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ, मुंबई 
१२. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१३.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१४.सर्व प्रादेशिक उप आयुक्त, समाजकल्याण, 

१५.सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण, 

१६.सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१७.निवड नस्ती/दिव्यांग कल्याण-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


